Re पिटीशन क्र. ६१८५/२०१९ च्या संदर्भात 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
यांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने चौकशी 
करणे बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-न्यायप्र-२०२०/प्र.क्र.२८०/रस्ते-४अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- २४ नोव्हेंबर, २०२० 
प्रस्तावना- 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ यांचे अधिपत्याखाली सी.आर.एफ.अंतर्गत 
चारगांव शिरपूर कळमना ते चंद्रपूर जिल्हा हद्द (वानोजा) (कि.मी. १८२/१०० ते २०४/५०० रा.मा. ३१७ 
(लांबी-१६.९०० कि.मी.) ता. वणी, जिल्हा- यवतमाळ कामाच्या निविदा प्रक्रिया प्रकरणी मे. आर. के. चव्हाण 
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांच्या विरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
नागपूर येथे रिट PII क्र. ६१८५/२०१९ दाखल केली आहे. 
सदर याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि. २८.१०.२०२० रोजी आदेश पारीत केले 
असून, आदेझ्ातील परिच्छेद क्र. २७ मध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त प्रकरणी सचिव दर्जापेक्षा खाली नसलेल्या 
अधिका-यामार्फत चौकशी करुन, अहवाल १ महिन्यात कोर्टास सादर करावा असे निर्देश दिले आहेत. सबब 
याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी रिट पिटीशन क्र.६१८५/२०१९ च्या अनुषंगाने 
दि.२८.१०.२०२० रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन, उक्त प्रकरणी सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना चौकशी करणे साठी नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 
२. सरदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्‍यक ती 
कार्यवाही विहीत मुदतीत पूर्ण करावी. तसेच याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती व अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांनी सदर चौकडी प्रकरणी आवऱ्यक ते सहकार्य करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०११२४१५१२४११७१८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Tanaji Shankar shelk 
९, o=Government of Maharasht Public Work: 


Ta n aj I S h a n ka r S h el ke ey 1000010 1010100). काली 696314 
9d1a9a172e: = i Shankar k 


(ता.शं.शोळके ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२०/प्र.क्र.२८०/रस्ते-४अ, 


३) मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी. 
) 
) 
) 


oC x 


G & 


उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

१०) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

११) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 
) 
) 


“2 (२ 


१२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा 
१३) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुणे 
१४) संग्रहार्थ- कार्यासन- रस्ते-४अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


